RNINo . MAHBIL/ 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ५१ ] 


२ , 

शके १ ९ ४२ 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) यांजकडून 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( ग) अन्वये 
जिल्हा नाशिक 

काढण्यात आलेली दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० ची शासकीय अधिसूचना, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ च्या कलम 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक 

२ डिसेंबर २०२० चे पत्र, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
३२ ( २ ) अन्वये. 
जाहीर नोटिस 

आयडीसी-२०१८ / ( प्र. क्र . ६५३ ) / उद्योग -१४ याद्वारे राज्य शासनाने 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १ ९ ६२ याच्या कलम २८ अन्वये 
क्रमांक म.औ.वि.अ. / भू.सं./ ल.पा./ राजूरबहुला/ एम.आय.डी.सी./ 

जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेली आहेत अशा उक्त 
२०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ 
( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम १ , पोट - कलम ( ३) 

अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३ , पोट - कलम ( २) परस्पर कराराद्वारे 
अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, 

भरपाई ठरविण्यासाठी कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
भाग चार - ब , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० , पृष्ठ १ ते ४ वर प्रसिद्ध कामे पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघू पाटबंधारे, 
करण्यात आलेली, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० ची शासकीय अधिसूचना, नाशिक यांनी नेमणूक केली आहे. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१८ / ( प्र. क्र . 
६५३ )/ उद्योग -१४ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
सन नोव्हेंबर २०२० महिन्याच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० पासून आहेत , असे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघू पाटबंधारे , नाशिक 
अंमलात येतील, असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; यांचे मत झाले आहे 

; 
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी 

त्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) अन्वये 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहे अशा 
क्षेत्रात आहेत ; 

उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या 

वापर करून याद्वारे मी , वासंती माळी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि 

लघू पाटबंधारे, नाशिक सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा हितसंबंध आणि अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना यासोबतच्या 
" उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास 

अनुसूचीमध्ये उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ 

करण्यात येऊ नये, यासंबंधी प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी 

आत खालील सही करणाऱ्यास, लेखी स्वरूपात कारण दाखविल्याबद्दल 
संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य 

फर्माविणारी नोटिस देत आहे. 
शासनास प्रदान करण्यात आली आहे : 

( १ ) 
वि ( एच) २०४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


सर्व्हे नंबर / 


क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून, पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल 
करून किंवा अन्य रीतीने, करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी 
केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्च किंवा 
त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत: संपादन 
करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम ( ५) व 
भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा एक ) याच्या कलम २४ 
( सातव्यांदा) व भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या 
कलम ११ ( ४ ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


हे . आर 


७१/१ 


० ७८ 


: 


७१/२ 


.. 


० ९ १ 


७२/१ 


.. 


O 


७१ 


७२/२ 


।. 


१ १० 


७३ 


.. 


१ २० 


७४ / १ - अ 


.. 


१ ० ९ 


७४ / १ -ब 


।। 


१ ५२ 


७४/२ 


।। 


ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत भेटीची वेळ 
ठरवून , कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ 
वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्याच्या कार्यालयात समक्ष , जातीने किंवा 
आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे राजूरबहुला 
सर्व्हे नंबर / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


८ १२ 


७५/१ 


३ ९ ५ 


७५/२ 


४ ०६ 


- 


७६/१/१ 


४ ३८ 


७६/१/२ 


।। 


O 


८२ 


१ 


२ 


हे . आर 


७६/२ + १ 


O 


९ १ 


६३ 


७६/२/२ 


० ८४ 


।। 


।। 


० ९ १ 


६५/१ 


७६/२/३ 


१ ०१ 


।. 


।। 


० ९ १ 


६५/२ 


० ६० 


७६/२/४ 


।। 


० ९ १ 


६६ 


० ५३ 


७७/१ 


.. 


० ६७४ 


६७ 


o 


८५ 


७७/२ 


० २१ 


६८/१ 


० ८५ 


७७ / ३ - अ 


।। 


० २२ 


६८/२ 


७७ / ३ - ब 


० ८४ 


.. 


० २०२ 


।। 


६८/३ 


० ८४ 


७७/४ 


।। 


० ४०५ 


.. 


६ ९ 


: 


७७/५ 


६ ०८ 


० २५३ 


।। 


७० / १ - अ 


७८/१ 


० ७४ 


।. 


८ १३ 


.. 


७० / १ - ब + २ - अ 


०६३ 


७८/१/२ 


।। 


१ ३६ 


.. 


७० /२ - ब 


O 


० ९ २ 


७८/२ 


।। 


१० 


: 


७० / १ - क 


७ ९ / १ - अ 


।। 


० ३७ 


३ ९ ८५ 


.. 


७० / १ - ड 


० ५७ 


७ ९ / १ - ब 


१ ९ ६ 


७० / २ - ड 


७ ९ / १ - ब / २ 


० ९ ५ 


१ ०० 


।. 


.. 


७० / १ - इ + २ - क 


७ ९ / १ - क / १ / १ 


०४७ 


.. 


१ २७७ 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


३ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची - चालू 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 


क्षेत्र 


गट नंबर 


गट नंबर 


१ 


१ 


२ 


२ 
हे . आर 


हे. आर 


७ ९ / १ - क / १/ २ 


० ६० 


८८/२/२ 


१ ६२५० 


७ ९ / १ - क / २ 


.. 


० ८० 


८ ९ / १ 


।। 


२ ०१ 


७ ९ / २ 


० ७५ 


८ ९ / २ 


।। 


१ ३१ 


- 


८० 


०६७ 


८ ९ / ३ 


।। 


१ ९ ५ 


- 


८१/१/१ 


१ ७ ९ 


९ ० / १ - अ 


।। 


।। 


० ७२ 


८१/१/२ 


१ ८० 


९ ० / १ - ब 


।। 


० ४८ 


- 


८१/१/३ 


० ९ ० 


९ ० /२ / ४ 


।। 


१ 


०० 


८१/१/४ 


० ९ १ 


९ ० / ३ / १ / १ 


।। 


० ९ ४ 


।। 


८१/२ 


० ३४ 


९ ० / ३/ १ / २ 


।। 


O 


८० 


८१/३ 


९ ० /२ / १ 


३ ७ ९ 


।। 


० ५५ 


।. 


८१/४ 


०४७ 


९ ० / २/ २ 


.. 


० ४५ 


८१/५ 


९ ० /२ / ३ 


0 


१ ०२ 


।। 


७१ 


. 


८१/६ 


११ 


९ ० / ३ / २ 


।। 


३ ५ ९ 


: 


८२/१ 


९ ० /४ - अ 


O 


० १५ ९ 


।। 


८७ 


. 


८२/२ 


९ ० / ४ - ब 


.. 


० ९ ७ 


० ०७३ 


- 


८२/३ 


९ १ / १ / १ 


.. 


० ०७३ 


८ ६६१ 


।। 


९ १ / १ / २ 


१ २६ 


८३ 


९ ४० 


O 


९ १ / २ 


८४/१ 


८० 


।. 


० ३४४ 


८४/२ 


. 


८१ 


एकूण . 


१४४ ४३ 


८४/३ 


.. 


० ०५१ 


चतु: सीमा 


८५ 


५ १ ९ 


८६ 


।। 


१ ०३३ 


८७/१ 


३ ३७ 


- 


उत्तरेस :: मौजे राजूरबहुला येथील गट नंबर ९ २ 
दक्षिणेस : मौजे रायगडनगरची शीव. 
पूर्वेस : मुंबई - आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ व मौजे 
राजूरबहुला येथील गट नंबर ९ ५ , ९ ८ , ९९ , १०० , 

, 
१०१ , ६१ . 
पश्चिमेस : मौजे पिंपळदची शीव. 


८७/२/१ 


.. 


१ ६३५ 


८७/२/२ 


।। 


१ ६३५ 


८७/३/१ 


।। 


२ २० 


८७/३/२ 


वासंती माळी, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 


१ 


00 


८७/४ 


.. 


० ७ ९ 


लघू पाटबंधारे, नाशिक. 


नाशिक, ११ डिसेंबर २०२० . 


८८/१ 


.. 


३ २५ 


८८/२/१ 


.. 


१ ६२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


नमुना दोन 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम 

३२ ( २ ) खाली नोटिसचे शुद्धिपत्रक . 


खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी -२०१९ / 
प्र . क्र . ४३३ / उद्योग -१४, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा - पारनेर असे वाचण्यात 
यावे. यांना अधिकार प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 
प्राधिकृत केले आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ ( ३) च्या 
तरतुदींनुसार भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित 
क्षेत्राचे संदर्भात भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व 
स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील 
तरतुदींनुसार भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत ; 


संकीर्ण अधिसूचना, दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केलेले 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -१, नाशिक विभागीय पुरवणी, 
गुरुवार ते 

३ ते 

२०२० , अग्रहायण 
१२ - १८ , शके १ ९ ४२ चे शुद्धिपत्रक. 


बुधवार , डिसेंबर 


९ , 


जिल्हा अहमदनगर 


क्रमांक भूसं/हंगा -सुपा - औ. क्षे . / ९ २१ ( १ )/२०२०.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) 
याच्या कलम १ , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना 
ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग चार - ब, दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ , पृष्ठ ४१ ते ४ ९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते 

५ ९ 
इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९ / ( प्र. क्र . ४३३ ) /उ.-१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर 
२०१ ९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र 
शासनाने निर्देश दिला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा - पारनेर यांचे मत झाले 
आहे असे वाचण्यात यावे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) 
वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर 
करून मी , सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर असे वाचण्यात यावे याद्वारे यासोबतच्या 
अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात 
मला लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबाबत आपणास फर्मावित आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात 
आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात 

3; 


लागू होतात 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला 
आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या 
पुष्ट्यर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक 
असणारी / असणाऱ्या जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती 
राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ; 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून , अभिहस्तांतरण करून, 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला 
कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा 
तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या 
अंतिमत: संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट 
कलम ( ५) भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, 
पुन :स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम , २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १ ९९ ३ ची शासकीय अधिसूचना, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८ ९ २ / ( १७४४१ )/ 
उद्योग-१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, 
१ ९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात 
आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३ , ३६ व ३८ 


जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ 
वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा अहमदनगर 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर, मौजे सुपा 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


क्रमांक भूसं /हंगा- सुपा - औ.क्षे./ ९ २१ ( २) /२०२०.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) 
याच्या कलम १ , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना 
ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग चार - ब , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ , पृष्ठ ४१ ते ४ ९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते 

५ ९ 
इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक 


हे . आर 


३१ ९ 


.. 


१४ १७ 


३२० 


५ ४५ 


: 


३६ ९ 


४६ 


- 


३७० 


. 


४ २ 


२४ ऑक्टोबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९ / ( प्र. क्र . ४३३ ) /उ.-१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर 
२०१ ९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र 
शासनाने निर्देश दिला आहे 


३७१ 


।. 


११ ४ 


३७२ 


।. 


४ ०० 


३७३ 


. 


४ ०० 


३७५ 


९ ९ ८ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात 


३७६ 


८ ०८ 


आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात 


होतात 


३७७ 


४ १ 


लागू 


, 


३७८ 


।। 


३ ४८ 


३७ ९ 


२ ९ ३ 


- 


३८० 


१ २१ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला 
आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या 
पुष्ट्यर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक 
असणारी / असणाऱ्या जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती 


३८१ 


३ ०८ 


एकूण 


८० ६८ 


राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ; 


सुधाकर भोसले, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी, 
श्रीगोंदा- पारनेर भाग , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०२० . 


नमुना दोन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १ ९९ ३ ची शासकीय अधिसूचना, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८ ९ २ / ( १७४४१ )/ 
उद्योग-१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, 
१ ९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात 
आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३ , ३६ व ३८ 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी-२०१ ९ / 
प्र . क्र . ४३३ / उद्योग-१४ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा - पारनेर असे वाचण्यात 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम 

३२ ( २) खाली नोटिसचे शुद्धिपत्रक. 


संकीर्ण अधिसूचना, दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी जाहीर केलेले 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१ , नाशिक विभागीय पुरवणी, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ ते ९ , २०२० , अग्रहायण 
१२ - १८ , शके १ ९ ४२ चे शुद्धिपत्रक . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची 


हंगा औद्योगिक क्षेत्र 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर , मौजे हंगा 


यावे, यांना अधिकार प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 
प्राधिकृत केले आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ ( ३) च्या 
तरतुदींनुसार भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित 
क्षेत्राचे संदर्भात भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व 
स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील 
तरतुदींनुसार भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत ; 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


२३० 


३ २१ 


: 


२३१ 


.. 


३ २१ 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, श्रीगोंदा - पारनेर यांचे मत झाले 
आहे असे वाचण्यात यावे 


२३२ 


३ १२ 


: 


२४६ 


२ २४ 


२४७ 


।। 


१ ० ९ 


२४८ 


४ ६३ 


२४ ९ पै. 


० ९ ५ 


: 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) 
वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर 
करून मी , सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अहमदनगर ऐवजी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर असे वाचण्यात यावे याद्वारे यासोबतच्या 
अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन 
करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात 
मला लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबाबत आपणास फर्मावित आहे. 


२५० 


२ ०५ 


: 


२५३ 


० ९ २ 


२५४ 


.. 


४ ९ ६ 


२५५ 


।। 


१ ८५ 


२५६ 


. 


१ ८० 


२५७ 


।। 


० २५ 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून, 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला 
कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा 
तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या 
अंतिमत : संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित 
करणाऱ्या अधिकायाकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम 
( ५) भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, 
पुन :स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम , २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 


२५८ 


. 


० ४८ 


२५ ९ 


.. 


० ४७ 


२६० 


. 


० ३७ 


२६१ 


. 


२६६ 


२६२ 


।। 


० ३८ 


२६३ 


.. 


२ १४ 


जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून, कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ 
वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल. 


२६४ 


३ ३५ 


: 


२६५ 


।। 


१ ७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


७ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे. आर 


२६६ 


४ २७ 


२८८ 


२ १२ 


- 


२६७ 


. 


१ 


00 


२८ ९ / १ 


. 


१० ५६ 


२६८ 


२ १ ९ 


२८ ९ / २ 


।। 


५ ५ ९ 


२६ ९ 


११ ४ ९ 


२ ९ ० 


. 


५ ५८ 


२७० 


.. 


३ ५६ 


२ ९ १ 


।। 


६ १३ 


२७१ 


५ १५ 


२ ९ २ 


. 


८ ६६ 


२७२ 


२ १२ 


२ ९ ३ 


१ ५८ 


: 


. 


२७३ 


३ ५२ 


२ ९ ४ 


० ७२ 


: 


२७४ 


२ ४७ 


२ ९ ५ 


१ ५ ९ 


: 


: 


२७५ 


।। 


२ ४८ 


२ ९ ६ 


.. 


३ २३ 


२७६ 


७ ४४ 


२ ९ ७ 


.. 


२ २५ 


२७७ 


.. 


९ ६४ 


२ ९ ८ 


१० ३६ 


: 


२७८ 


७ २ ९ 


२ ९९ 


।। 


११ ३५ 


२७ ९ / २ 


१२ ५२ 


३०० 


९ ६७ 


: 


: 


२७ ९ / ३ 


४३ ८५ 


३०१ 


८ ९ ६ 


२८० 


१ ९ ४ 


३०२ 


.. 


१ ९ ५३ 


२८१ 


२ ५ ९ 


३०३ 


११ ५८ 


: 


: 


२८२ 


१ ३० 


३०४ 


।। 


९ ५८ 


२८३ 


७ ६२ 


३०५ 


८ १५ 


२८४ 


९ ४ 


३०६ 


७ ०१ 


२८५ 


३ ७६ 


३०७ 


९ ५७ 


२८६ 


१ ६ ९ 


३० ९ 


१ ६२ 


- 


२८७ 


३ ०३ 


३१० 


.. 


० ९९ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे. आर 


हे. आर 


३११ 


६ ५४ 


४६५/२ 


४ ३३ 


- 


३१२ 


. 


० ७ ९ 


४६६ 


. 


१ ७५ 


३१३ 


४७१ पै . 


२ १ 


- 


३१४ 


११ ०१ 


४७ ९ 


. 


२ ३८ 


३१५/१ 


.. 


११ ८ 


४८१ 


।। 


३ ४३ 


३१५/२ 


८ २८ 


४८२ 


.. 


० ५८ 


३१६ 


७ ९ ६ 


४८३/१ 


२ ६ ९ 


: 


. 


३१७ 


३ १२ 


४८३/२ 


.. 


१ ४ ९ 


३१८ पै . 


५ ९ १ 


४८४ 


८ ६८ 


: 


: 


३१ ९ 


।। 


१ ६७ 


४८५ 


.. 


१० ४८ 


३२० 


२ ३ ९ 


४८६ 


.. 


० ०६ 


३२१ 


.. 


२ २८ 


४८७ 


४ २ ९ 


: 


३२६ 


६ ४० 


४८८ 


.. 


९ ४५ 


३२७ 


१० ७४ 


४८ ९ 


१२ ८३ 


: 


: 


३२८ 


७४ 


४ ९ ० पै . 


२ ६३ 


३२ ९ 


३ ० ९ 


४ ९ १ पै. 


.. 


५ ३७ 


३३० 


३ ३८ 


४ ९ २ पै . 


.. 


७ ७७ 


: 


३३१ 


१ ०७ 


४ ९ ३ / १ 


.. 


६ ०३ 


३३२ 


१ ४१ 


४ ९ ३ / २ 


२ ८१ 


३३३ 


१ ०६ 


४ ९ ३ / ३ 


३ २२ 


३३४ 


८ ९ १ 


४ ९ ४ 


५ ३ ९ 


३३५ 


३ ११ 


४ ९ ५ 


।। 


० ७७ 


३३६ 


३ ८४ 


४ ९ ६ 


३ ९९ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


९ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


१ 


२ 


२ 
हे. आर 


हे. आर 


४ ९ ७ 


८ ८३ 


५२५ 


० ८० 


- 


४ ९ ८ 


. 


९ ७७ 


५२६ 


. 


१ ६४ 


४ ९९ 


० ९ ३ 


५२७ 


० ४३ 


- 


५०० 


१ ५ ९ 


५२८ 


. 


O 


४२ 


५०१ 


३ ३६ 


५२ ९ 


० २३ 


- 


।। 


५०२ 


० ८ ९ 


५३० 


.. 


o 


१० 


५०३ 


१ २७ 


५३१ 


० ३१ 


: 


. 


५०४ 


१ ०० 


५३२ 


O 


१४ 


: 


५०५ 


० ९ २ 


५३३ 


० ०१ 


: 


: 


५०६ 


।। 


८० 


५३४ 


.. 


० ०७ 


५०७ 


२ ६८ 


५३५ 


.. 


० २३ 


५११/१ 


.. 


४ ०५ 


५३६ 


० ५६ 


: 


५१२ 


८ ५६ 


५३७ 


.. 


० १८ 


५१५ 


. 


२ ३ 


५३८ 


० ८ ९ 


: 


५१६ 


१ ९९ 


५३ ९ 


० २४ 


५१७ 


११ ०८ 


५४० 


.. 


० १२ 


५१८ 


० ३३ 


५४१ 


० २३ 


: 


: 


५१ ९ 


१ ३२ 


५४२ 


।। 


० २१ 


५२० 


५ ०० 


५४३ 


. 


६ ०८ 


५२१ 


११ ५२ 


५४४ 


८ १२ 


५२२ 


३ ५३ 


५४५ 


७ ४ ९ 


५२३ 


१ ० ९ 


५४६ 


९ ५३ 


- 


५२४ 


१ ७१ 


५४७ 


.. 


२ ५३ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे. आर 


हे. आर 


५४८ 


१२ ६५ 


५ ९ ७ 


०४ 


- 


५४ ९ 


५ ९ १ 


५ ९ ८ पै. 


० ७५ 


: 


५५० 


२ १ ९ 


६०० पै. 


.. 


२ २ 


५५१ 


३ ०१ 


७०१ पै. 


० २५ 


।। 


५५२ 


७०२ पै. 


० ३ 


१ ८६ 


।। 


७०३ पै. 


२ २ 


: 


५५७ 


० ३२ 


७०४ 


.. 


२ ०७ 


५५८ 


४ ४३ 


७०५ पै . 


.. 


० २ 


५५ ९ 


५ ३० 


७४४ पै. 


।। 


१ ४५ 


एकूण .. 


७२२६ 


७४५ पै . 


।. 


१ ५ 


रस्त्याकरिता 


७४७ पै . 


२ ७४ 


जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर, मौजे हंगा 


७६५ पै. 


० ०२ 


: 


४७७ पै. 


० ०७ 


७६६ 


३ २७ 


४७८ 


० ३६ 


७६७/१ पै . 


. 


० २ 


५५३ 


१ २८ 


: 


७६७/२ पै . 


० ३ 


: 


५५४ 


.. 


३ ८३ 


७७१ पै. 


।। 


० १५ 


५५५ 


।। 


० ५३ 


७७२ पै. 


० १ 


५५६ 


३ ४१ 


एकूण .. 


३२६२ 


५ ९ ३ पै . 


२ ४ 


५ ९ ४ 


० ८३ 


सुधाकर भोसले, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
श्रीगोंदा -पारनेर भाग , अहमदनगर . 


५ ९ ५ 


० ५७ 


: 


अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०२० . 


५ ९ ६ 


.. 


० ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


११ 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपा/ उविअ /एसआर -२/ कावि -२१५ / २०२०. - तमाम जनतेस सदरील जाहीर नोटिशीने कळविण्यात येते की, कार्यकारी अभियंता, 
उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव यांनी खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीनधारकांच्या जमिनींमध्ये मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र शासन 
यांचे नावे, जलसंपदा विभागाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन बांधकाम विभाग, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
कुहा वढोदा उपसा सिंचन बांधकाम उपविभाग, वढोदा यांना महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक १३ नुसार सार्वजनिक कामासाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विद्युत तारमार्ग 
वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीवरील वापर हक्कांचे संपादन करण्यासाठी 
आणि त्याच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश यानुसार कुहा वढोदा उपसा सिंचन योजना, तालुका मुक्ताईनगर 
अंतर्गत रिगाव ते इस्लामपूर धरण येथील १८०० मिलिमीटर व्यासाचे लोखंडी पाईपलाईन टाकणेकामी जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन 
करण्याचा इरादा आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे रिगाव व मौजे सुळे या गावातून जमिनीखालून ऊर्ध्वगामी 
नलिका जाते. त्यासाठी ऊर्ध्वगामी नलिकेच्या कामी मौजे रिगाव व मौजे सुळे, तालुका मुक्ताईनगर शिवारातील खाजगी जमिनींमधील वापर 
हक्कांचे संपादन करावयाचे आहेत. सबब , या प्रयोजनासाठी संपादनाची कार्यवाही करणेकामी मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी उपविभागीय 
अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांना प्राधिकृत केलेले आहे. या जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेशानुसार 
या अधिसूचनेद्वारे सूचित करण्यात येते की , प्रस्तावातील ज्या जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करावयाचे आहे त्या जमिनीच्या जमीनमालकांचे 
नाव, गट नंबर व संपादन क्षेत्र इत्यादी तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेला आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस 
सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास, सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एकवीस ( २१ ) 
दिवसांच्या आत सदर आक्षेप , योग्य त्या आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत उपविभागीय अधिकारी, 
भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये समक्ष दाखल करावेत. 

उपरोक्त मुदतीमध्ये जर कोणीही आक्षेप, हरकत दाखल केली नाही, तर कोणाचेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीचा जमिनींमधील वापर हक्कांचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 

अनुसूची 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनींचा तपशील 

जिल्हा जळगाव , तालुका मुक्ताईनगर 
जमीनमालक किंवा 

गावाचे नाव गट क्रमांक 

तात्पुरते स्वरूपाचे 
भोगवटादार यांचे नाव 

करावयाचे संपादन क्षेत्र 


अ. 


नमुना ७/१२ प्रमाणे 

एकूण क्षेत्र 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


हे . आर 


हे , आर 


गाव रिगाव 


१ 


देवसिंग हरसिंग बेलदार 


५१ 


१ 


१ ९ 


O 


४५ 


२ 


रिंगाव 
रिंगाव 
रिगाव 


५१ 


o 


७० 


O 


भास्कर उखर्डा विटे 
भानुदास पंढरी पाटील 


१ ९ २ 


३ 


५२ 


१ 


४२ 


O 


०१८ 


एकूण .. 


३ 


३१ 


O 


६६ 


गाव सुळे 

१४७ - ब / १ 


४ 


१ 


८६ 


O 


०२४ 


संतोष कडू कांडेलकर 
एकादशीबाई ओंकार पाटील 


सुळे 
सुळे 


२६६ 


२ 


८८ 


O 


०३६ 


एकूण 


४ 


७४ 


०६ 


रामसिंग सुलाणे, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
भुसावळ भाग, भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


भुसावळ , ७ डिसेंबर २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१ / सिन्नर ना . सह . पत / क . १५६ / अ.प्र./ ७४५/ २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत सिन्नर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सिन्नर ( अवसायनात ), तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली 
अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकायाचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


अटी : 


५ 
श्री . बापू वसंत वायकांडे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नाशिक व अहमदनगर 

जिल्ह्यासाठी. 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 

काढून घेण्यात येतील. 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक / अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी, ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्था 

मर्यादित , सिन्नर ( अवसायनात ), तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक ” असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/ वसुली 

आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा. 


( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा, 

अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे. 


ज्योती लाठकर , 


विभागीय सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, 

नाशिक . 


, 


नाशिक, ७ फेब्रुवारी २०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


चे 


क्रमांक अर्थ-१ / इंदिरा सह . बँक / क . १५६ / अ.प्र ./ ३८८२/ २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत इंदिरा 
सहकारी बँक लिमिटेड, धुळे (विसर्जित ), तालुका-जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली अधिकार महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार ( वाजवी किंमत निश्चित करणेची बाब वगळून) खालील 
अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्षाचे कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकायाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


तुकाराम मखा कंखर 


मॅनेजर 


विशेष वसुली अधिकारी 


नाशिक, धुळे, जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी, 


२ 


अटी : ( १ ) 


धनंजय अरविंद जोशी 

ज्युनिअर ऑफिसर विशेष वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, जळगाव, 

नंदुरबार व अहमदनगर 

जिल्ह्यासाठी. 
वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , धुळे, जळगाव , नंदुरबार, अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी, ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, इंदिरा सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे 

(विसर्जित ), तालुका-जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येईल. 
( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
मध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


( १३ ) 


वसुली अधिकारी यांनी कर्ज प्रकरणांचे वसुलीकरिता होणारा अनुषंगिक खर्च सर्व कर्जदारांकरिता एकत्रित विभागून दर्शविणेत यावा , 
अवास्तव खर्च होणार नाही याची दक्षता आवश्यक आहे. 


ज्योती लाठकर , 


विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


नाशिक, ६ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
संस्थेचे नाव 

: रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, आहेरगाव, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक. 
नोंदणी क्रमांक : एनएसके / एनएचडी / ( एल )/ ७८८ / ९ ५ - ९ ६ / सन १ ९९ ५ , दिनांक ५ ऑक्टोबर १ ९९ ५ 


ज्ञापन 


क्रमांक आस्थापना /रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था / पोनिदु/मंजूर -१४७१ / सन २०२०.- ज्याअर्थी, रेणुका देवीमाता मजूर 
व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, आहेरगाव, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० रोजी भरलेल्या 
विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० नुसार आदर्श उपविधीमधील पोट - नियम क्रमांक 
अ-१.२ मध्ये संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणेबाबत पोट - नियम दुरुस्तीस मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे. 

त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट - नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड, जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले 
आहेत. 


पोट -नियम क्रमांक 


मंजूर केलेल्या पोट -नियमाची शब्दरचना 


आदर्श उपविधीतील क्रमांक अ-१.२ 


सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर 
पुरवणी क्रमांक ४ 


दिनांक १५ ऑगस्ट २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या दुरुस्त पोट - नियमाची नक्कल 


दुरुस्त झाल्यानंतर होणाऱ्या पोट -नियमाची शब्दरचना 


दुरुस्त झालेल्या पोट -नियमाचा 

अनुक्रमांक 


आदर्श उपविधीतील क्रमांक अ-१.२ 


संस्थेच्या पत्त्यात झालेला बदल, पत्ता बदल , नोंदविलेल्या पत्त्यात झालेला 
कोणताही फेरबदल . असा फेरबदल झालेल्या तारखेपासून ३० ( तीस) 
दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ३७ अन्वये कळविला पाहिजे. अशा झालेल्या बदलाबाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम ३१ मधील तरतुदींनुसार 
कार्यवाही केली पाहिजे. उपविधी दुरुस्ती प्रस्तावासह निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीने 
पत्त्यातील बदल केला पाहिजे. 


संस्थेचे नाव : रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित, 

पिंपळस, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक 


कार्यक्षेत्र 


: पिंपळस, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक 


या कार्यालयाकडील ज्ञापन जावक क्रमांक आस्थापना/ रेणुका देवीमाता मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था/ पोनिदु/मंजूर / सन २०२० , दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०२० अन्वये मंजूर . 


अभिजित देशपांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, निफाड, 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक. 


निफाड , १७ नोव्हेंबर २०२० . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीयपुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०२० / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १ ९ ४२ 


संस्थेचे नाव 


: महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, यशवंतनगर, पिंपळगाव बसवंत , 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक . 


नोंदणी क्रमांक : २०३ / १ ९ ६ ९ , दिनांक १७ मे १ ९ ६ ९ 


ज्ञापन 


क्रमांक आस्थापना/ म.रा.स.कर्म.सह.भाडे.मा.गृ.सं./ पोनिदु/ मंजूर-६०८ / सन २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी 
भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, यशवंतनगर , पिंपळगाव बसवंत, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या दिनांक १५ 
मार्च २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० नुसार आदर्श 
उपविधीतील भाग VII- सभासद, त्यांचे हक्क , जबाबदाऱ्या व दायित्वे ( ब) सभासदांसाठी पात्रता उपविधी क्रमांक १७ मध्ये पोट - नियम दुरुस्तीस 
मंजुरी मिळण्याची विनंती केलेली आहे. 


त्यानुसार संस्थेने उक्त नमूद ठरावान्वये स्वीकृत केलेले खालील पोट -नियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक यांनी मंजूर केलेले 
आहेत. 


पोट - नियम क्रमांक 


मंजूर केलेल्या पोट -नियमाची शब्दरचना 


सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर 


आदर्श उपविधी भाग VII- सभासद , त्यांचे हक्क , 
जबाबदाऱ्या व दायित्वे ( ब) सभासदांसाठी पात्रता 
उपविधी क्रमांक १७ . 


पुरवणी क्रमांक ४ 


दिनांक १५ मार्च २०२० रोजी भरलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने मंजूर झालेल्या दुरुस्त पोट - नियमाची नक्कल 


दुरुस्त झाल्यानंतर होणाऱ्या पोट -नियमाची शब्दरचना 


दुरुस्ती झालेल्या पोट -नियमाचा 

अनुक्रमांक 


आदर्श उपविधी भाग VII- सभासद , त्यांचे हक्क , 
जबाबदाऱ्या व दायित्वे ( ब) सभासदांसाठी पात्रता 
उपविधी क्रमांक १७ . 


नाशिक जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या 
पिंपळगाव ( ब) गावात राहणाऱ्या किंवा कायम वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्या 
कोणत्याही जातीच्या, वंशाच्या राज्य सरकारी विभागात काम करणाऱ्या 
सरकारी कर्मचायास संस्थेचे सभासद होता येईल. 


या कार्यालयाकडील ज्ञापन जावक क्रमांक आस्थापना / म.रा.स.कर्म.सह.भाडे मा.गृ.सं. / पोनिदु /मंजूर / सन २०२० , दिनांक ९ जून २०२० 


अन्वये मंजूर . 


अभिजित देशपांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, निफाड, 
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक . 


निफाड, ९ जून २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


